राज्यातील ८ जिल्हयात इतर मागासवर्ग प्रवर्ग 
तसेच वि.जा.भ.ज. प्रवर्गाची प्रचलीत आरक्षणाची 
टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या 
विचारात घेऊन यासंदर्भात उपाययोजना 
सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळास अहवाल सादर 
करण्याकरिता मा.मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा 
यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती 
गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१५३ ओ/१६-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा : शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१५३ ओ/१६-ब, 
दि.१२.६.२०२०. 


शासन निर्णय : 


संदर्भाधीन दि.१२.६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ८ जिल्हयात इतर मागासवर्ग 


प्रवर्ग तसेच वि.जा.भ.ज. प्रवर्गाची प्रचलीत आरक्षणाची टक्केवारी व प्रवर्गाची असलेली लोकसंख्या 


विचारात घेऊन यासंदर्भात उपाययोजना सुचविण्यासाठी मंत्रिमंडळास अहवाळ सादर 


करण्याकरिता मा.मंत्री, अन्न व नागरी पुरवठा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत 


करण्यात आलेली असून सदर समितीस तीन महिन्यात अहवाल सादर करावयाचा होता. सदर तीन 


महिन्याचा कालावधी संपुष्टात आल्याने समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची 


मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छ%७/.1141914५॥111.४0५.11 या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००९२८१५१५१२६१०७ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Rasik Ambadas 


A2 
528406, 
serialNumber=a47200a14b42f151489f73f3e47c9e8733991629b2302a3831b9 
h a ५ e 45146be88a80, cn=Rasik Ambadas Khadse 
Date: 2020.09.28 15:17:12 +05'30' 


(र. अं. खडसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. राज्यपाल यांचे सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी २०२०/प्र.क्र.१५३ ओ/१६-ब 


मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद 

मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा 

सर्व विधान सभा सदस्य/ विधान परिषद सदस्य 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) 


. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा) 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

. सर्व जिल्हाधिकारी 

. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई 

. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई 

. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 
. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 

. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

. राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक 

. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त 

. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका 

२५. 
. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 

. संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 

. संचालक, सेवायोजन, मुंबई 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख 


संचालक, समाजकल्याण, पुणे 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई 


. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
. निवडनस्ती, कार्यासन १६-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


